वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती) / जिल्हा 
माहिती अधिकारी / वरिष्ठ उपसंपादक / 
जनसंपर्क अधिकारी, गट-अ (कनिष्ठ) या 
संवर्गात तात्पुरती पदोन्नती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२१/३९३/प्र.क्र.५८/३४-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : २८ सप्टेंबर, २०२१. 
शासन निर्णय :- 


माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनाळलयातील सहायक संचालक (माहिती) / माहिती अधिकारी / 
अधिपरिक्षक, पुस्तके व VR (वेतन श्रेणी एस- १५ : ४१८००-१३२३००) यांना वरिष्ठ सहायक संचालक 
(माहिती) / जिल्हा माहिती अधिकारी / वरिष्ठ उपसंपादक / जनसंपर्क अधिकारी, गट अ (कनिष्ठ) (वेतन 
श्रेणी एस- १८ : ४९१००-१५५८००) या पदावर खालील अटींच्या अधीन राहून तात्पुरती / तदर्थ पदोन्नती 
देण्यात येत असून त्यांची पदोन्नतीनंतर रकाना (४) येथे त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना 
करण्यात येत आहे. 

अ) पदोन्नतीच्या कोटयावरील ३ पदांवर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नतीचे विवरणपत्र 


अ.क्र धिकाऱ्याचे नाव जात सध्याचे कार्यरत पद पदोन्नतीने पदस्थाप 


प्रवर्ग ठिकाण 
दिं २ ३ ३ 8 
षि डॉ. रविंद्र ठाकूर अ.ज. | सहायक संचालक जिल्हा माहिती अधिकारी, 
(माहिती), मुंबई जिल्हा माहिती कार्यालय, 
अहमदनगर 
Q श्री. निशिकांत तोडकर खुला | सहायक संचालक वरिष्ठ उपसंपादक, मुंबई 


(माहिती) (प्रतिनियुक्तीने | येथे, प्रपत्र बढती मा. मुख्यमंत्री 
माहिती अधिकारी मा. कार्यालय येथे माहिती 
मुख्यमंत्री कार्यालयात | अधिकारी, मुख्यमंत्री 


कार्यरत) जनसंपर्क कक्ष या पदावर 
पदस्थापना 

३ | श्रीमती काशिबाई थोरात खुला | सहायक संचालक वरिष्ठ सहायक Gasp 

(माहिती), मुंबई (माहिती), मुंबई 
बो पदोन्नतीच्या कोटयावरील ७ पदावर तदर्थ पदोन्नतीचे विवरणपत्र 
अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव जात सध्याचे कार्यरत पद | पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
प्रवर्ग 

fae | 2 3 3 8 

i | श्री. मंगेश बा. वरकड इ.व.मा. | सहायक संचाळक जिल्हा माहिती अधिकारी, 
(माहिती), मुंबई जिल्हा माहिती कार्यालय, वर्धा 

२ | श्रीमती हौलजा वाघ-दांदळे | इ.मा.व. | माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती अधिकारी, 
जिल्हा माहिती जिल्हा माहिती कार्यालय, 
कार्यालय, नागपूर चंद्रपूर 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२१/३९३/प्र.क्र.५८/३४-अ 


2. 


३ | St. राजेश का. येसनकर अ.जा. ।माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती अधिकारी, 
जिल्हा माहिती जिल्हा माहिती कार्यालय, 
कार्यालय, चंद्रपूर भंडारा 

४ | at. दत्तात्रय सु.कोकरे भ.ज.(क) | सहायक संचालक जिल्हा माहिती अधिकारी, 
(माहिती), विभागीय जिल्हा माहिती कार्यालय, 
माहिती कार्यालय, सातारा 
कोकण भवन, नवी मुंबई 

५ | श्री. ब्रिजकिशोर छ. झंवर खुला माहिती अधिकारी, वरिष्ठ सहायक संचालक 
जिल्हा माहिती (माहिती), मुंबई 
कार्यालय, पालघर 

६ | al. प्रमोद सु. धोंगडे खुला सहायक संचालक जिल्हा माहिती अधिकारी, 
(माहिती), विभागीय जिल्हा माहिती कार्यालय, 
माहिती कार्यालय, जालना 
औरंगाबाद 

७ | श्री. गजानन कोटुरवार इ.मा.व. | सहायक संचालक जिल्हा माहिती अधिकारी, 

(दिव्यांग | (माहिती), विभागीय जिल्हा माहिती कार्यालय, 
अल्प । माहिती कार्यालय, बुलढाणा (दिव्यांग 
दृष्टी) । अमरावती आरक्षणामधून) 


श्री. निशिकांत तोडकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, 


बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील निमय ४०, परिशिष्ट -२, 
अट क्र. १८ नुसार तात्पुरत्या स्वरुपात प्रपत्र बढती (पदोन्नती) देण्यात येत आहे. सदर तरतुदीनुसार प्रपत्र 
बढतीचा कालावधी हा आदेझाच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांचा राहील. त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी मूळ विभागात 
हजर होणे आवश्‍यक राहील. 


श्री. प्रमोद सु. धोंगडे यांनी जिल्हा माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय, जालना हे पद रिक्‍त 


झाल्याच्या दिनांकास रुजू व्हावे. 


रि 


सदर अधिकाऱ्यांना वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती) / जिल्हा माहिती अधिकारी / वरिष्ठ 


उपसंपादक / जनसंपर्क अधिकारी, गट अ (कनिष्ठ) या पदावरील तात्पुरती पदोन्नती खालील अटीच्या अधीन 
राहून देण्यात येत आहे.- 


१. नियमित पदोन्नती कोट्यातील तात्पुरती तसेच तदर्थ निवडसूची तयार करताना कोणतेही ज्येष्ठ 


अधिकारी अनवधानाने वगळण्यात आलेले नाहीत अथवा अधिक्रमित झालेले नाहीत. 


. मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे राज्य शासनाने दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 


क्र.२८३०६/२०१७ मधील मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सर्व रिक्‍त पदे 
दि. २५.५.२००४ सेवा जेष्ठतेनुसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात येत आहे. साप्रवि १६-ब च्या 
दि. ७.५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार सदर मान्यता देण्यात येत आहे. 
तसेच सदर झासन निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून 
त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून, सदर सहमती देण्यात येत आहे. 


. सदर पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने, संबंधित अधिकाऱ्यांना नियमित पदोन्नतीचे 


म्हणजेच ज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क प्राप्त होणार नाही. 


. सदर अधिकार्‍्यांविरुध्द आदेशाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरु 


झालेली नाही. 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२१/३९३/प्र.क्र.५८/३४-अ 


षु. 


Be 


सदरची पदोन्नती अत्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात प्रशासकीय निकड म्हणून लोकहितास्तव देण्यात 
आली आहे. 


. सदर पदोन्नती दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-अ व गट-ब मधील पदांवर पदोन्नतीबाबत मा. उच्च 


न्यायालय, मुंबई येथे दाखल रिट याचिका स्टँप ६८१९/२०२१ व इतर याचिकांवर मा. उच्च 
न्यायालयाने दि. २९.६.२०२१, दि.८.७.२०२१ व दि.२२.७.२०२१ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अधिन 
राहून करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णयातील अ.क्र. ७ येथील अधिकाऱ्यांची जिल्हा माहिती अधिकारी पदावरील 
तात्पुरती पदोन्नती दिव्यांग प्रवर्गातून करण्यात येत आहे. 


. सरळसेवा कोट्यातील रिक्‍त पदांवर तसेच प्रतिनियुक्तीने रिक्‍त झालेल्या पदावर देण्यात आलेली 


तदर्थ पदोन्नती ही ११ महिने किंवा सरळसेवेतील उमेदवार उपलब्ध होतील / प्रतिनियुक्‍्तीवरील 
उमेदवार परत येतील यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत राहील. दरम्यानच्या काळात सरळसेवेतील 
उमेदवार उपलब्ध झाल्यास / प्रतिनियुक्‍्तीवरील उमेदवार परत आल्यास तदर्थ पदोन्नती झालेल्या 
अधिकाऱ्यांस पदावनत करण्यात येईल. सदर तदर्थ पदोन्नती तात्पुरत्या स्वरुपात असून सदर 
पदावर संबंधित अधिकाऱ्याचा कायमस्वरुपी धारणाधिकार राहणार नाही. 

वरील अधिकारी यांनी पदोन्नतीच्या पदावर ३० दिवसात रुजू होणे आवश्‍यक आहे तसेच पद ग्रहण 
केल्यापासून १ महिन्याच्या आत वेतननिश्चितीचा विकल्प द्यावा. असा विकल्प विहित मुदतीत न 
दिल्यास त्यांची वेतननिश्चिती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्र. ११ (१) (ऐ) 
अनुसार पदोन्नतीचा दिनांक विचारात घेऊन करण्यात यावी. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०९२८१६०३०१५७०७ असा आहे. हा seat डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


D E E Pp A Ll Dial sane by DEEPA FATAL 
PATHAK 


(दीपाली पाठक) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई, 

. मा. राज्यमंत्री (मा. व ज.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. सचिव (Tas), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
४. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व परिक्षा), मुंबई / नागपूर, 
७. संचालक (माहिती) (प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
८. संचालक (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
९. संचालक (माहिती), विभागीय माहिती कार्यालय, नागपूर, 
१०. संचालक (माहिती), विभागीय माहिती कार्यालय, औरंगाबाद, 
११. सर्व उप संचालक (माहिती), 
१२. उप संचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२१/३९३/प्र.क्र.५८/३४-अ 


१३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नवी मुंबई, पालघर, सातारा, औरंगाबाद, जालना, अहमदनगर, 
बुलढाणा, भंडारा, वर्धा, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर, 

१५. आहरण व संवितरण अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

१६. संबंधित अधिकारी (मावज मार्फत, 

१७. निवडनस्ती (का.३४-आ). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


